पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य विभाग (खुद्द) विभागातील गट-ब 
(अराजपत्रित व गट-क व सांस्कृतिक कार्य विभागाच्या 
अधिपत्याखालील क्षेत्रिय कार्यालयतील गट-ब व गट-क 
संवर्गातील अधिकारी/कर्मचाऱ्यांचे राज्य प्रशिक्षण धोरणातंर्गत 
सन २०२३-२४ या वर्षाकरीताच्या विशेष प्रशासकीय प्रशिक्षण 
कार्यक्रम खर्चास प्रशासकीय व वित्तीय मान्यता देणेबाबत... 


महाराष्ट्र शासन 


पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य विभाग 
शुद्धिपत्रक क्रमांक: राप्रधो-२०२३ /प्र.क्र.१९५/आस्थापना 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, मंत्रालय, मुंबई ४०००३२ 


दिनांक :- १२ मार्च, २०२४ 


वाचा :- पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य विभाग, शासन निर्णय क्र. राप्रधो-२०२३/प्र.क्र.१९५/आस्थापना, 
दिनांक २०.०२.२०२४ 


शासन शुद्धिपत्रक :- 
संदर्भाधीन शासन निर्णयातील प्रपत्र-१ (प्रशिक्षण काळावधी दि.२३.०२.२०२४ ते दि.२५.०२.२०२४) 
मधील अ.क्र.६, ११, १३ व १८ येथील नामनिर्देशित कर्मचाऱ्यांच्या AAs बदल खालीलप्रमाणे वाचण्यात 


यावा:- 
अ.क्र नामनिर्दशित कर्मचाऱ्याचे शेरा 
नांव व पदनाम 
द श्री.केदार विरकर, सूट देण्यात येत असून त्यांच्याऐवजी श्री.अनिल जाधव, 
सहायक कक्ष अधिकारी सहायक कक्ष अधिकारी यांचे नामनिर्देरान करण्यात आले 
na q | श्री.अमित चव्हाण, सूट देण्यात येत असून त्यांच्याऐवजी श्री.सुधीर ATS, 
लिपिक-टंकलेखक लिपिक-टंकलेखक यांचे नामनिर्देशन करण्यात आले आहे. 
१३ | श्री.सागर पांचाळ, सूट देण्यात येत आहे. 
लिपिक-टंकलेखक 
१८ | श्रीमती संज्योती कुमावत, । सूट देण्यात येत आहे. 
लिपिक-टंकलेखक 


प्रपत्र-२, प्रपत्र-४ मधील नामनिर्देशित कर्मचाऱ्यांच्या प्रशिक्षणाविषयी बदळ खालीलप्रमाणे वाचण्यात यावा:- 


अ.क्र | प्रपत्र । कर्मचाऱ्यांचे नांव व पदनाम शेरा 
3 प्रपत्र-२ | श्रीमती अलका घोडके, कार्यक्रम नाव वगळण्यात येत आहे. 
अधिकारी 


७ प्रपत्र-२ | श्री.मेलिंद बिर्जे, अधीक्षक 


सूट-प्रशासकीय कारणास्तव 


1१० | प्रपत्र-२ | श्री.यशवंत भि.रोहम, सहायक अधीक्षक 


सूट -निवडणूक कर्तव्य 


१८ प्रपत्र-२ | श्री.महेद्र साखरे, जतन सहायक 


नाव वगळण्यात येत आहे. 


१९ | प्रपत्र-४ | श्री.अमोल टाकळकर, लिपिक-टंकलेखक | सूट -निवडणूक कर्तव्य 


२१ | प्रपत्र-४ | श्री.संजय he सकटे, लिपिक-टंकलेखक | सूट -निवडणूक कर्तव्य 


शासन निर्णय क्रमांकः राप्रधो-२०२३ /प्र.क्र.१९५/आस्थापना 


सदरचे प्रशिक्षण सर्व कर्मचाऱ्यांना अनिवार्य असल्याने सूट दिलेल्या कर्मचाऱ्यांनी भविष्यात वेळोवेळी 
आयोजित करण्यात आलेल्या प्रशिक्षणास उपस्थित राहणे आवश्‍यक आहे. 


६. सदरहू शासन शुद्धिपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आले असून त्याचा संकेतांक २०२४०३१३११३४०५९७२३ असा आहे. हे शुद्धिपत्रक डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने 


Digitally signed by NANDA MARUTI RAUT 
NAN DA MAR Tl DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=TOURISM AND 
CULTURAL DEPARTMENT, 
2.5.4.20=281d8ee0076aee3a052a490903f93deadef9f7e2a186620ec03 
666d244838270, postalCod. 2, st=Maharashti 


RA UT serialNumber=BAF9D9317025580944685E047B9C52D64C532684054 
F19E1F02C374B78E1773F, cn=NANDA MARUTI RAUT 
Date: 2024.03.13 11:43:40 +05'30! 
(नंदा राऊत) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 


१. मा. मंत्री (सांस्कृतिक कार्य) यांचे खाजगी सचिव, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 

२. मा. मंत्री (पर्यटन) यांचे खाजगी सचिव, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 

३. प्रधान सचिव (सां.का.) यांचे स्वीय सहायक, पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

४. सचिव(पर्यटन) यांचे स्वीय सहायक, पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

५. महालेखापाल-१, (लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 

६. अधिदान व लेखाधिकारी, मुंबई (रोखशाखेमार्फत). 

७. निवासी लेखा अधिकारी, मुंबई. 

८. सर्व उप सचिव/ अवर सचिव/ कक्ष अधिकारी, पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

९. उप सचिव / अवर सचिव (रोखशाखा/ अर्थसंकल्प), पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
१०. संचालक, पुरातत्व व वस्तुसंग्रहालय संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 

११. संचालक, सांस्कृतिक कार्य संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 

१२. सर्व संबंधित सहायक कक्ष अधिकारी/लिपिक-टंकलेखक, पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य विभाग, मंत्रालय, 
१३. विभागीय प्रशिक्षण संस्था, नाशिक विभागीय आयुक्‍त नाशिक कार्यालय आवार, नाशिकरोड - ४२२१०१ 

१४. निवडनस्ती, आस्थापना. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


